४ Saturation प्रकल्पाअंतर्गत BSNL मोबाईल टॉवर 
संबंधित प्रशासकीय शुल्कातून सुट देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मातंसं ०६५/प्र.क्र.9/२०२२/से-४/३९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १३ जुले, २०२३ 


वाचा: १) शासन निर्णय क्रमांक मातंसं०६५/प्र.क्र.१/२०१८, दिनांक: १७.०२.२०१८. 


2) निर्णय क्रमांक मातंसं०६५/प्र.क्र.१/२०१८, दिनांक: १७.०२.२०१८. 


प्रस्तावना: 


केंद्र शासनाच्या दि.१५/११/२०१६ रोजीच्या भारतीय टेलिग्राम मार्गाचे हक्क नियमानुसार 


मोबाईल टॉवर उभारणीच्या परवानगीसाठी रु.१०,०००/-प्रती मोबाईल टॉवर परवानगीसाठी प्रशासकीय 


शुल्क म्हणून घेण्याची तरतूद माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि. ४/११/२०२२ च्या दूरसंचार पायाभूत 


सुविधा धोरण शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. 


४७ Saturation प्रकल्प हा भारत सरकारच्या ग्रामीण भागामध्ये ४७ नेटवर्क उभारणीसाठीचा 


प्रकल्प असल्याने केवळ या प्रकल्पांअंतर्गत येणा-या टॉवर्सकरीता भारत संचार निगम लि. यांनी दिलेल्या 


प्रस्तावानुसार ४ Saturation प्रकल्पाअंतर्गत मोबाईल टॉवर संबंधित मे. BSNL यांना प्रशासकीय 


शुल्कातून सुट देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


भारत सरकारच्या ४ Saturation प्रकल्पाअंतर्गत मे. BSNL यांना मोबाईल टॉवर्स 


परवानगीकरीता आकारावयाचे रु.१०, ०००/- प्रति टॉवर या प्रशासकीय Boor सुट देण्यात येत 


आहे. सद्यस्थितीत मे. BSNL यांनी गतिशक्‍ती पोर्टलवर दाखल केलेल्या १६१४ मोबाईल टॉवर परवानगी 


व प्रकरणाकरीता सदर सूट देण्यात यावी. जिल्ह्यानिहाय मोबाईल टॉवर्सच्या संख्येची माहिती परिशिष्ट 


अ” प्रमाणे राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः मातंसं ०६५/प्र.क्र.७9/२०२२/से-४/३९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१४१०५२१३०१०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AMBADAS SAHEBRAO 
CHANDANSHIVE 
Date: 2023.07.14 12:45:04 +05'30' 


(अ. सां. चंदनशिवे) 
उप सचिव (Ard), महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई -४०० ०३२. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग 


. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

. आयुक्त, महानगरपालिका (सवी. 
९. 
१०. 


सर्व जिल्हाधिकारी. 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 


११. सर्व मुख्याधिकारी, नगर पालिका,नगर परिषद, नगर पंचायत 
१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मातंसं ०६५/प्र.क्र.७/२०२२/से-४/३९ 


परिशिष्ट अ 
अ. क्र. जिल्ह्याचे नाव | संख्या | 
(ie ae अहमदनगर १०३ 
२ अकोला १४ 
३ अमरावती ९४ 
४ औरंगाबाद १४ 
षु बीड ४२ 
& भंडारा २२ 
७ बुलढाणा २६ 
८ चंद्रपूर ५४ 
९ धुळे GC 
oa ० गडचिरोली ११२ 
|. हेवी, * १ जळगाव ६१ 
१२ जालना १४ 
१३ कल्याण ११४ 
१४ कोल्हापूर १८ 
१५ लातूर १५४ 
१६ नागपूर ६५ 
१७ नांदेड ४६ 
१८ नाशिक ५७ 
१९ उस्मानाबाद १९ 
२० परभणी १५ 
२१ पुणे ७० 
२२ रायगड १३४ 
२३ रत्नागिरी ९१ 
२४ सांगली ८ 
२५ सातारा ३३ 
२६ सिंधुदूर्ग १२३ 
२७ सोलापूर 9 
2¢ वर्धा १९ 
२९ यवतमाळ २७ 
एकूण १६१४ 


